Reg.No. NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ३६ ] 


गुरूवार 


ते 


बुधवार , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ [ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


१-४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश. 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इ. इ., केवळ अमरावती १-१६ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- (भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका 
बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना 
अधिसूचना : नेमणुका , 

नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : 

: नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११४४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक प्र.अ.- भूसं - अ.का.- कावि -५२६-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ८७, दिनांक २४-०१-२०१९ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता 


आहे ; 


अ. - एक -१ ( १६४३) . 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११ , २०१९ / भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-४७-२०१०-११, गाव बोरगांव तळणी, तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती. 


अ.क्र . 


सर्व्हे नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


गट नंबर 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


६७ 


२०५ 


५ 


७० 


० ९ ५ 


२ 


६ ९ 


० ९ १ 


६ 


७१ 


० ८६ 


३ 


६८ 


२५० 


७ 


७२ 


० ९ ३ 


४ 


६६ 


० ९ ५ 


एकूण . 


९ १५ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


वासणी प्रकल्प . 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव : 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ 


वासणी प्रकल्प . 


: 


वासणी प्रकल्पाचे बोरगांव तळणी नवीन पुनर्वसनाच्या कामाकरीता. 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


अमरावती : 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९ . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी , 

अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ 


३ 


१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११४५ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 

मोटार वाहन कायदा , १९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये आदेश 
क्रमांक कक्ष- ८- अका ( गृह)-कावि - ७६२-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, दिनांक ०२ जुलै २०१९ रोजी वाशिम जिल्ह्यात सर्वदूर झालेल्या पावसामुळे कारंजा, 
मंगरुळपीर , वाशिम या राष्ट्रीय महामार्गावरील कळंबा महाली गावाजवळील पुलाचे बांधकामासाठी उभारण्यात आलेल्या पर्यायी वळण रस्ता नाल्याला 
आलेल्या पुरामुळे वाहून गेला आहे. परिणामी कारंजा कडून मंगरुळपीर व वाशिमकडे येणारी सर्व वाहतूक शेलू, वाशिम प्रजिमा १ या रस्त्यावरून सुरू 
आहे . शेलू , वाशिम प्रजिमा १ लांबी ३२.०० किमी हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत असून रस्ता सुधारणेचे काम हायब्रीड 
अॅन्युटी या महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजने अंतर्गत समाविष्ट असून सुस्थितीत ३२.०० किमी लांबीत विविध ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाचे व 
मो - या बांधकामाचे काम प्रगतीत आहे . रस्ता रुंदीकरणासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला खोदकाम प्रगतीत आहे. सदर रस्त्याच्या धावपटीची रुंदी ३.७५ 
मीटर आहे. सदर सस्त्यावरून वाहतूक वळविल्यामुळे दोन- चार जड वाहने घसरल्याच्या घटना घडल्या आहेत . त्यामुळे अशीच वाहतूक या रस्त्यावरुन 
सुरू राहिल्यास रस्ता रुंदीकरणालगतचा रस्ता पावसामुळे क्षतीग्रस्त झाल्या कारणाने खचून अप्रिय घटना होण्याची दाट शक्यता आहे. शेलू वाशिम 
प्रजिमा १ या रस्त्यावरील वाहतूक तात्काळ बंद करून सदर वाहतूक ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग , वाशिम यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या 
राजाकिन्ही, तोरणाळा , काटा , वाशिम प्रजिमा ३१ या रस्त्यावरुन वळविण्यासाठीचे आदेश होणे बाबतचे संदर्भीय पत्र या कार्यालयास प्राप्त झाले . 

कारंजा कडून मंगरुळपीर व वाशिमकडे येणारी सर्व वाहतूक शेलू, वाशिम प्रजिमा १ या रस्त्यावरुन सुरु आहे. शेलू, वाशिम प्रजिमा १ लांबी 
३२.०० किमी हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत असून रस्ता सुधारणेचे काम हायब्रीड अॅन्युटी या महाराष्ट्र शासनाच्या 
महत्वाकांक्षी योजने अंतर्गत समाविष्ट असून सुस्थितीत ३२.०० किमी लांबीत विविध ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाचे व मो - या बांधकामाचे काम प्रगतीत 
आहे. रस्ता रुंदीकरणासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला खोदकाम प्रगतीत आहे . सदर रस्त्याच्या धावपटीची रुंदी ३.७५ मीटर आहे. सदर रस्त्यावरुन 
वाहतूक वळविल्यामुळे दोन - चार जड वाहने घसरल्याच्या घटना घडल्या आहेत . त्यामुळे अशीच वाहतूक या रस्त्यावरुन सुरु राहिल्यास रस्ता 
रुंदीकरणालगतचा रस्ता पावसामुळे क्षतीग्रस्त झाल्या कारणाने 

खचून अप्रिय घटना होण्याची दाट शक्यता आहे . सबब शेलू , वाशिम प्रजिमा १ या 
रस्त्यावरील वाहतूक तात्काळ बंद करुन सदर वाहतूक ही सार्वजनिक बांधकाम विभाग , वाशिम यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राजाकिन्ही, 
तोरणाळा , काटा , वाशिम प्रजिमा ३१ या पर्यायी मार्गाचे रस्त्यावरुन वळविणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत रहावी या दृष्टीने शासन नोटीफिकेशन MVA0589 / CR-1061 - TRA-2, दिनांक 
१९ मे १९९० नुसार M.G.G.IV- A,दिनांक २० सप्टेंबर १९९० नुसार प्राप्त अधिकारानुसार मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये मी , 
ऋषीकेश मोडक , जिल्हादंडाधिकारी, वाशिम या आदेशाद्वारे शेलू, वाशिम प्रजिमा १ या रस्त्यावरील वाहतूक तात्काळ बंद करून सदर वाहतूक ही 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग , वाशिम यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राजाकिन्ही , तोरणाळा , काटा, वाशिम प्रजिमा ३१ या पर्यायी मार्गाचे रस्त्यावरून 
वळविण्यात येत आहे. सदर पर्यायी मार्ग हा दिनांक ०३-०७-२०१९ रोजी पासून शेलू, वाशिम प्रजिमा -१ रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत वळविण्यात येत 
आहे. सदर रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर हा आदेश रद्द होऊन वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू राहील . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्याचेनिदर्शनास आल्यास मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम १३१ अन्वये उचित कार्यवाही करण्यात येईल . 
सदर आदेश आज दिनांक ०३-०७-२०१९ रोजी माझे स्वाक्षरी व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


दिनांक ३ जुलै २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ११४६ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये आदेश लागू 

करणेबाबत 
संदर्भ : पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा- का.व.सु.-प्रतिबंधक-२०१९ -२९ ३४ , दिनांक ०६-०७-२०१९ . 

क्रमांक कक्ष -८- अ.का.( गृह )-कावि - ७८६-२०१९ . – 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १२-०७-२०१९ रोजी आषाढी एकादशी निमित्त जिल्ह्यातील विठ्ठल मंदिराचेठिकाणी भाविकांची दर्शनाकरीता 
गर्दी होते आणि दिनांक १६-०७-२०१९ रोजी गुरुपौर्णिमा साजरी करण्यात येणार आहे तसेच दिनांक १७-०७-२०१९ रोजी पासून महाराष्ट्र 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११ , २०१९ / भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ 


राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा ( इयत्ता १२ वी ) व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परिक्षा 
( इयत्ता १० वी ) घेण्यात येणार आहेत . सद्यस्थितीत वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण उत्सवांचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असून वाशिम 
जिल्ह्यात मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम राहावी, याकरीता दिनांक १२-०७-२०१९ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक २६-०७-२०१९ रोजीचे 
२४.०० वाजेपर्यंत कलम ३७( १) ( ३) मु.पो. अॅक्ट नुसार प्रतिबधात्मक आदेश निर्गमीत होण्यास पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांनी संदर्भीय पत्रान्वये विनंती 
केली आहे. 


१ . 


२ . 


३ . 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१)(३) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून मी , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम उक्त 
आदेशाच्या अधीन राहून , मुं.पो. अॅक्ट लागू करण्याचे आदेश पारित करीत आहे. सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आली आहे. 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे,बंदुका , सुरे लाठ्या किंवा काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर कोणत्याही 
तीक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 
कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास. 
दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 

व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा/ आकृत्या यांचेबिभत्स प्रदर्शन करणे . 
५ . 

वाद्य वाजविणे, किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक घोषणा करणे , अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर नितिमत्ता यांस 
धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमुळे राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणणे, पत्त्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे, फलके किंवा कोणताही जिन्नस/ वस्तू तयार करणेकिंवा त्याचा 
लोकांमध्ये प्रसार /प्रचार करणे. 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील बाबीकरीता लागू राहणार नाहीत . 
अंत्ययात्रा 


४ . 


१ . 


२ . 


धार्मिकविधी/ धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा/ सामाजिक सण इ. 
शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी. 


३ . 


४ . 


सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे /रंगमंच इत्यादी 
विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी बाजार 


५ . 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १२-०७-२०१९ रोजीचे००.०१ 
वाजता पासून ते दिनांक २६-०७-२०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

उपविभागीय दंडाधिकारी, वाशिम /मंगरुळपीर/ कारंजा यांना उपरोक्त आदेशामधून समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका-यांशी सल्लामसलत करून सूट देण्याचे अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम 
वाजवून तसेच तहसील कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . 
पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत या बाबत 
कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / 
दंडाधिकारी यांच्या नेमणुका कराव्यात . 


ऋषीकेश मोडक , 
जिल्हादंडाधिकारी , 


वाशिम : 
दिनांक १२ जुलै २०१९ . 


वाशिम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११, २०१९ / भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ११४७ . 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी , यांजकडून 
वाचा : ( १ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल-१३००/ ६४८०/ प्र.क्र .१००० /ना.पु .२७, दिनांक ११ सप्टेंबर २००२ . 


( २) शासन निर्णय क्र . रॉकेल-११०५ / ९ ५ ९ / प्र.क्र .४५९ ६/ ना.पु.२७ , 


दिनांक ३० 

मे २००५. 


( ३) शासन निर्णय क्र . रॉकेल-१०११/ प्र.क्र .२७६ / ना.पु .२७, दिनांक ८ जुलै २०११. (वॅट रेट ) 


( ४ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल -१५११/३०८२/ प्र.क्र .३०५/ ना.पु .२७, दिनांक १० जुलै २०१३. 

( तापमान बदलामुळे येणारी घट , हाताळणूक तुट ) 


( ५ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल-१५११/ प्र.क्र .३०५/ ना.पु.२७, दिनांक १०-७-२०१३ . 

(जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचा दिनांक १०-७-२०१३ पासूनचा आदेश ) 


( ६ ) मा . उप . आयुक्त ( पुरवठा), अमरावती यांचे पत्र क्र . आकाअ- पुरवठा-२-प्र.क्र .१२- कावि-७२-२०१६, दिनांक १०-०१-२०१६ . 


( ७) शासन निर्णय क्र . रॉकेल-२०१६/ प्र.क्र .२२९ / ना.पु .२७, दिनांक १४-९ -२०१६ ( अर्धघाऊक कमीशन ) 


( ८ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल-२०१८ / प्र.क्र .३ ९ २/ना.पु .२७, दिनांक ६-३-२०१८ ( घाऊक कमीशन) 


( ९ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल-२०१६ / प्र.क्र .१६१/ ना.पु.२७ , 

दिनांक १-४-२०१७ ( वाहतूक अंतर ) 


( १० ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल-२०१४/ प्र.क्र .१६१/ ना.पु.२७, दिनांक १-४-२०१७ ( राउंड ट्रिप किमी ) 


( ११ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल-२०१४/प्र.क्र .१६१/ ना.पु .२७, दिनांक १-४-२०१७ (डिझेल दरवाढ ) 


(जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांचा दिनांक २-५-२०१७ पासूनचा आदेश 


( १२ ) शासन निर्णय क्र . रॉकेल-२०१९ /प्र.क्र .४१/ ना.पु .२७, दिनांक २२-२-२०१९ (किरकोळ/हॉकर्स ) 


( १३) एस . एल . सी ., महाराष्ट्र यांचा ई मेल दिनांक ३० जून २०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक कावि- अनापु- अका- सामान्य -२३५-२०१९. 

एस . एल . सी ., महाराष्ट्र यांचा संदर्भीय ई-मेल दिनांक ३० जून २०१९ अन्वये सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत केरोसिनच्या एक्स डेपो दरात 
सुधारणा करण्यात आलेली आहे. शासन पत्र दिनांक ३-१-२०१८ नुसार अनुदानित केरोसिनचे एक्स डेपोदर @ ५ टक्के वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी) 
आकारून सुधारित करण्यात आले आहेत . आदेश , १९ ७० चे कलम ( ब ) परिच्छेद (१ ) व (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्या वतीने शासन पत्र दिनांक ११-८-२०१७ अन्वये जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आलेले आहे 
त्याअनुषंगाने उत्तम प्रतिच्या घरगुती वापरासाठी रॉकेल विक्रीचे कमाल किंमतीचे घाऊक व किरकोळ विक्री दर बुलडाणा जिल्ह्याकरीता दिनांक 
१-७-२०१९ च्या ००.०० प्रहारापासून खालीलप्रमाणे लागू करीत आहे . 

घाऊक वितरकांमार्फत किरकोळ/ हॉकर्स केरोसिन परवानाधारक द्वारपोच वितरणाबाबतचे सुधारित दर 
अ . क्र . केरोसिन डेपो 

तालुका घाऊक विक्री 

अर्धघाऊक विक्रेत्याचे किरकोळ /हॉकर्स 
भाव प्रति किलोलिटर 

विक्री दर २०० लि . विक्री दर प्रतिलिटर 

करीता 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६) 


१ 


गायगांव डेपो 


बुलडाणा 


३२६१०.०० 


. 


३३.३२ 


२ 


चिखली 


३२६३०.०० 


३३.३४ 


३ 


देऊळगांव राजा 


३३०३०.०० 


० 


३३.७४ 


अ . - एक -२ ( १६४३ ) . 


६ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११, २०१९ /भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ 


घाऊक वितरकांमार्फत किरकोळ/ हॉकर्स केरोसिन परवानाधारक द्वारपोच वितरणाबाबतचे सुधारित दर - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


४ 


मेहकर 


३२६ ९ ०.०० 


३३.४० 


५ 


लोणार 


३२८४०.०० 


. 


३३.५५ 


६ 


सिंदखेड राजा 


३३०८०.०० 


. 


३३.७ ९ 


७ 


संग्रामपूर 


३२२६०.०० 


३२.९ ७ 


८ 


मोताळा 


३२६३०.०० 


. 


३३.३४ 


९ 


जळगांव जामोद 


३२३ ९ ०.०० 


. 


३३.१० 


१० 


खामगांव 


३२२२०.०० 


३२.९ ३ 


११ 


शेगांव 


३२१३०.०० 


३२.८४ 


मलकापूर 


३२६००.०० 


३३.३१ 


१२ 
१३ 


नांदुरा 


३२३८०.०० 


३३.० ९ 


अर्धघाऊक वितरकांमार्फत किरकोळ / हॉकर्स कैरोसिन परवानाधारकांना द्वारपोच वितरणाबाबतचे सुधारित दर 


अ . क्र . 


केरोसिन डेपो 


तालुका 


किरकोळ/ हॉकर्स 
विक्री दर प्रतिलिटर 


घाऊक विक्री 

अर्धघाऊक विक्रेत्यांचे 
भाव प्रति किलोलिटर विक्री दर २०० लि . 

करीता 
( ४ ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


१ 


गायगांव डेपो 


बुलडाणा 


३२४१०.०० 


६५७७.४५ 


३३.६० 


२ 


चिखली 


३२४८०.०० 


६५ ९ १.४५ 


३३.६७ 


३ 


देऊळगांव राजा 


३२८६०.०० 


६६६६.१ ९ 


३४.०४ 


४ 


मेहकर 


३२५४०.०० 


६६०३.४५ 


३३.७३ 


५ 


लोणार 


३२६५०.०० 


६६२४.१ ९ 


३३.८३ 


६ 


सिंदखेड राजा 


३२ ९ २०.०० 


६६७८.१ ९ 


३४.१० 


७ 


संग्रामपुर 


३२०७०.०० 


६५० ९ .८७ 


३३.२६ 


८ 


मोताळा 


३२४३०.०० 


६५८१.४५ 


३३.६२ 


९ 


जळगांव जामोद 


३२२००.०० 


६५३५.८७ 


३३.३९ 


१० 


खामगांव 


३२२२०.०० 


६४४४.०० 


३२.९ ३ 


११ 


शेगांव 


३२१३०.०० 


६४२६.०० 


३२.८४ 


१२ 


मलकापूर 


३२६००.०० 


६५२०.०० 


३३.३१ 


१३ 


नांदुरा 


३२३८०.०० 


६४७६.०० 


३३.० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११ , २०१९ / भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ 


७ 


१ 


३ 


घाऊक किंवा अर्धाघाऊक वितरकांच्या डेपोमधून किरकोळ /हॉकर्स केरोसिन परवानाधारकांना करावयाच्या उचलीबाबतचे सुधारित दर 
अ . क्र . केरोसिन डेपो 

तालुका घाऊक विक्री 

अर्धघाऊक किरकोळ / हॉकर्स 
भाव प्रति 

विक्रेत्यांचेविक्री विक्री दर प्रतिलिटर 
किलोलिटर 

दर २०० लि . करीता 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
गायगांव डेपो 

बुलडाणा ३२४२०.०० ६५४७.०० 

३३.६१ 
२ 

चिखली ३२४८०.०० ६५५ ९ .०० 

३३.६७ 
देऊळगांव राजा ३२८६०.०० ६६३५.०० 

३४.०४ 
मेहकर ३२५४०.०० ६५७१.०० 

३३.७३ 
५ 

लोणार ३२६५०.०० ६५ ९ ३.०० 

३३.८३ 
६ 

सिंदखेड राजा ३२ ९ २०.०० ६६४७.०० 

३४.१० 
७ 

संग्रामपुर ३२०७०.०० ६४७७.०० 

३३.२६ 
८ 

मोताळा ३२४३०.०० ६५४९ .०० 

३३.६२ 
९ 

जळगांव जामोद ३२२००.०० ६५०३.०० 

३३.३ ९ 
१० 

खामगांव ३२०२०.०० ६४०४.०० 

३२.३ ९ 
११ 

शेगांव ३१ ९ ४०.०० ६३८८.०० 

३२.८१ 
१२ 

मलकापूर ३२४१०.०० ६४८२.०० 

३३.२८ 
१३ 

नांदुरा ३२१ ९ ०.०० ६४३८.०० 

३३.० ९ 


( १) शासन निर्णय, दिनांक ३०-०५-२००५ नुसार दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. 
( २) दिनांक ०१-०४-२०१७ पासून एक्स डेपो दरात व दिनांक ०१-०७-२०१७ पासून वस्तू व सेवा कर ( जीएसटी @ ५ ) आकारून केरोसिन दर 

सुधारीत करण्यात आलेले आहेत . 
( ३ ) शासन , पत्र क्र . रॉकेल -२०१८-प्र.क्र .३ ९ २-ना.पु.- २७, दिनांक ०६-०३-२०१९ नुसार घाऊक विक्रेत्याचे कमिशनमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे 

त्याअनुषंगाने केलेले केरोसिनचेसुधारित दर. 
( ४ ) शासन ,निर्णय क्र . रॉकेल १५११-३०८२-प्र.क्र .३०५-ना.पु.- २७, दिनांक १० जुलै , २०१३ नुसार तापमान बदलामुळे येणारी घट व इतर 

अनुषंगिक खर्च याचा समावेश असून तुटीचे नुकसान भरपाई व हाताळणूक खर्च, तापमान बदलामुळे येणारी घटीची प्रतिपूर्ती रुपये ९९/ 

किलोमिटर घाऊन केरोसिन पारवानाधारक यांना देण्यात आलेली आहे. 
( ५ ) शासन , निर्णय क्र . रॉकेल २०१६-प्र.क्र .१६१-ना.पु.-२७, दिनांक ०१-०४-२०१७ नुसार व शासन निर्देशानुसार १०० कि . मी . एवढ्या समान 

एकरूप वाहतुकीचे अंतराचा खर्चमंजूर करतांना तालुका मुख्यालय ते किरकोळ हॉकर्स परवानाधारक यांच्या व्यवसायाच्या ठिकाणापर्यंत 
वाहतुकीचा खर्च प्रत्यक्ष वाहतूक करण्या- या घाऊक / अर्धघाऊक व किरकोळ परवानाधारकास मिळणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भीय 
पत्र क्र . ६ नुसार व शासनाने वेळावेळी दिलेल्या निर्देशानुसार मा . उप आयुक्त ( पुरवठा) अमरावती विभाग , अमरावती यांनी दिलेल्या 
निर्देशानुसार तालुक्यातील केरोसिन विक्रीचे भाव निश्चित करतांना घाऊक / अर्धघाऊक व किरकोळ रॉकेल विक्रेते यांच्यापैकी ज्यांनी 
केरोसिनची वाहतूक किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत केली त्यांना १०० किलोमिटर अंतराचा खर्च देण्यात आलेला आहे. तसेच , घाऊक / अर्धघाऊक 
किरोसिन पारवानाधारकांनी ज्यांनी बंद कंटेनरद्वारे केरोसिनची वाहतूक किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत केली. त्यांनीच १०० किलोमिटर लाभ 


घ्यावा . 


( ६ ) शासन , निर्णय दिनांक १४-०९ -२०१६ अन्वये अर्धाघाऊक विक्रेत्यांना प्रति किलोमिटर ३०० / -रुपये प्रति कि . ली . ( तुटीच्या लाभासह ) 

कमिशन मंजुर केले आहे . 
( ७) शासन , निर्णय दिनांक २२-०२-२०१९ अन्वयेकिरकोळ विक्रेते, फेरीवाले यांना रु . ६७५/- प्रति कि . ली .( तुटीच्या लाभासह ) कमिशन 

त्यांचे दरात समाविष्ट केलेले आहेत . 
( ८ ) ज्या ठिकाणी घाऊक परवानाधारक यांचे मार्फत किरकोळ /हॉकर्स यांना केरोसिन वितरीत होते, अशा ठिकाणी कमिशन पोटी अर्धघाऊक 

विक्रेत्यांप्रमाणे आकारणी केलेली रक्कम पुन्हा-पुन्हा न घेता ती एकाच पातळीवर आकारून फरकाची रक्कम ०४०८- अन्न साठवण , वखार 
साठवण , ८०० इतर जमा रकमा , ( ०३ ) इतर बाबी , कोड नं . (०४०८००१५००) या लेखाशीर्षाखाली चलानद्वारे जमा करावी. 


बुलडाणा : 


गणेश बेल्लाळे , 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी , 

बुलडाणा. 


दिनांक १ जुलै २०१ ९ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११, २०१९/ भाद्रपद १४-२० , 


शके १ ९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाला प्रसिद्ध झालेली आहे . 


५ 


गुरुवार , ऑगस्ट २९ , २०१९/ भाद्रपद ७, शके १९ ४१ 


भाग १ ( असा.) ( अ.वि.पु.) म.शा.रा., अ. क्र . ६ . 

सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , यांजकडून 
जमीन एकत्रीकरण योजनेचा उद्देश घोषित करण्याबाबत प्रारंभिक अधिसूचना 


क्रमांक उविअ- मं.अ.- कावी-७९६-२०१९. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासन निर्णय , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक खाक्षेस २०१६- प्र.क्र . २५१- रस्ते -८ , दिनांक ५ जुलै २०१६, 
अन्वये महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमान्वये ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश अधिनियम असा केला आहे) जमीन एकत्रीकरण योजनेंतर्गत ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त योजना ” असा केला आहे ) महामार्गाचेबांधकाम करण्याचे व नवीन नगराचा विकास करण्याचे घोषित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द केलेली , शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक 
खाक्षेस -२०१६- प्र.क्र . २४७ रस्ते -८ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ अन्वये, या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग 
( महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) हा महामार्ग असल्याचेव राज्य मार्ग (विशेष) क्र .२ म्हणून तो वर्गीकृत केल्याचे घोषित केले आहे . 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे , या अधिनियमाच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे 

नागपूर 
मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती ( महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग) महामार्गासाठी, महामार्ग प्राधिकरण आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने, या अधिनियमाच्या कलम १९फ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये या योजनेंतर्गत नविन नगराचा विकास करणे 
यासाठी स्वतःहून क्षेत्र निश्चित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम १ ९फ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये या योजनेंतर्गत नविन नगराचा विकास करणे यासाठी त्यांच्या जमिनीचा 
समावेश करण्याकरीता जमीन मालकांनी अथवा हितसंबंधित व्यक्तींनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज सादर केले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम १९फ च्या पोट - कलम ( ३) अन्वये नविन नगराचा विकास करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरीता ही योजना लागू करण्याचे ठरविले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने , या अधिनियमाच्या कलम १९फ च्या पोट - कलम ( ४ ) अन्वये नविन नगराचा विकास करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरीता योजनेचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिका-याकडे पाठविला आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने, या अधिनियमान्वये योजनेसाठीचा प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याची सक्षम प्राधिका -याला विनंती केली 
आहे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ५-११ , २०१९ /भाद्रपद १४-२० , शके १ ९ ४१ 


९ 


आणि ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी , वाशीम यांचे आदेश पारीत 
दिनांक १४-८-२०१९ अधिनियमातील कलम १९( व्ही ) ( २ ) अन्वये 
उपविभागीय अधिकारी, वाशीम यांना ता . मालेगाव क्षेत्राकरीता सक्षम 
अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे ; 


कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकिलामार्फत किंवा 
कोणत्याही कायदेशीर व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल . 

अनुसूची- एक 
अधिसूचित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
अ.क्र . 

तालुका भूमापन क्र ./ क्षेत्र 


त्याअर्थी, आता , 


गावाचे नाव 


गट क्र . 


( १ ) 


( २) 


( ३) 


( ४ ) 


( ५ ) 


हे . आर 


९ 


१०१०० 


( १ ) या अधिनियमाच्या कलम १९ ग च्या पोट- कलम ( १) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थन 
करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , सक्षम प्राधिकारी याद्वारे 
अनुसूची-तीन मध्ये संक्षिप्तपणेविनिर्दिष्ट केलेल्या योजनेंतर्गत , अनुसूची 
दोन मध्येविनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी , अनुसूची- एक मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेले क्षेत्र अधिसूचित करण्याच्या योजनेचा उद्देश घोषित करीत आहे , 
आणि 


१ ब्राम्हणवाडा न . मालेगाव 
२ मारसूळ 
३ 


७५ 


० ३३०० 


७६ 


८ १४०० 


४ 


७७ 


५ १ ९ ०० 


५ 


७८ 


१०१०० 


६ 


७ ९ 


२६३०० 


७ 


८० 


१२२०० 


८ 


८१ 


१२७०० 


( एक ) ज्यांच्या जमिनी योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला 
आहे , त्या जमीन मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवासांच्या 
आत सक्षम अधिकारी प्राधिकारी नमुना-४ मध्ये हरकती किंवा 
सूचना मागवीत आहे किंवा त्यांना त्यांच्यासमोर उपस्थित राहण्यास 
सांगत आहे ; आणि 


९ 


८२ 


५४६०० 


१० 


८३ 


२३५०० 


११ 


८४ 


४ ८ ९ ०० 


१२ 


८५ 


१२१०० 


१३ 


८६ 


४ ६५०० 


१४ 


८७ 


५८ ९ ०० 


१५ 


८८ 


२८४०० 


( दोन ) या योजनेमध्ये ऐच्छिक सहभागी होण्यासाठी जमीन 
मालकांच्या व हितसंबंधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबत 
संमतीकरिता ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून 
पंचेचाळीस दिवसांच्या आत किंवा महामार्ग प्राधिकरण वेळोवेळी 
वाढवून देईल अशा कालावधीमध्ये सक्षम प्राधिकारी नमुना-५ मध्ये 
हमी- नि - शपथपत्र यासह अर्ज मागवित आहे किंवा त्यांना त्यांच्यासमोर 
उपस्थित राहण्यास सांगत आहे. 


१६ 


८ ९ 


१२१०० 


१७ 


९ ० 


५ २००० 


१८ 


९ १ 


२ ७१०० 


१ ९ 


९ २ 


२०२०० 


२० 


९ ३ 


२०२०० 


२१ 


९ ४ 


३२९ ०० 


( २) जमीन मालकांनी अथवा हितसंबंधित व्यक्तींनी दिलेली या 
योजनेमधील ऐच्छिक सहभागाची संमती मागे घेता येणार नाही ; 


२२ 


९ ५ 


४०८०० 


२३ 


९ ६ 


३३१०० 


२४ 


९ ७ 


६४६०० 


२५ 


९ ८ 


१ १६०० 


२६ 


९९ 


१०१०० 


( ३ ) या योजनेअंतर्गत नविन नगराचा विकास करणे यासाठी 
निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत ही महामार्ग 
प्राधिकरणाच्या कार्यालयामध्ये व सक्षम व प्राधिका- याच्या कार्यालयामध्ये 
कार्यालयीन वेळेत जमीन मालकांनाकिंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच 
जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे आणि तसेच या 
प्राधिकरणांच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करून देण्यात आली 
आहे; 


२७ 


१०० 


४०९ ०० 


२८ 


१०१ 


१२ ९ ७०० 


२ ९ 


१०२ 


०८१०० 


३० 


१०३ 


२४१०० 


३१ 


१०४ 


९ ६२०० 


३२ 


१०५ 


१६२०० 


(४ ) ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या 
आत जमीन मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून प्राप्त झालेल्या 
हरकतींची किंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित हरकत 
घेणा-यांना त्यांच्या हरकतींच्या किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी वा 


३३ 


१०६ 


० ८८०० 


३४ 


१०७ 


१६२०० 


३५ 


१०८ 


३७२०० 


अ.- एक -३ ( १६४३ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११ , २०१९/ भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ 


अनुसूची- एक - चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


अनुसूची- एक - चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 
हे . 

आर 


( ५ ) 
हे . आर 


३६ 


१० ९ 


४४९ ०० 


७८ 


१७९ 


७६८०० 


३७ 


११० 


०६३०० 


७ ९ 


१८० 


५ ७१०० 


३८ 


१११ 


२५२०० 


८० 


१८१ 


१ ९ ७०० 


३ ९ 


१११/१ 


० ४००० 


८१ 


१८२ 


१०५०० 


४० 


११२ 


१४५०० 


८२ 


१८३ 


०८१०० 


४१ 


११३ 


१४५०० 


८३ 


१८४ 


१२८०० 


४२ 


११४ 


१६२०० 


८४ 


१८५ 


२५८०० 


४३ 


११५ 


३७४०० 


८५ 


१८६ 


० ८१०० 


४४ 


११६ 


४ ९९ ०० 


८६ 


१८७ 


१६२०० 


४५ 


११७ 


२८४०० 


८७ 


१८८ 


५३१०० 


४६ 


११८ 


१ २२०० 


८८ 


१८ ९ 


४५८०० 


४७ 


११ ९ 


४८२०० 


८ ९ 


१ ९ ० 


० ६००० 


४८ 


१२० 


२ ११०० 


९ ० 


१ ९ १ 


० ५३०० 


४ ९ 


१२१ 


२८३०० 


९ १ 


१ ९ २ 


० ५५०० 


५० 


१२२ 


३०८०० 


९ २ 


१ ९ ३ 


० ४५०० 


५१ 


१२३ 


१८३०० 


९ ३ 


१ ९ ४ 


० ६४०० 


५२ 


१२४ 


४ ५८०० 


९ ४ 


१ ९ ५ 


१६१०० 


५३ 


१२५ 


३१००० 


९ ५ 


१ ९ ६ 


१६२०० 


५४ 


१२६ 


२८३०० 


९ ६ 


इरळा 


मालेगाव 


१ 


० २००० 


५५ 


१२७ 


२८३०० 


२७ 


२ 


० १४०० 


१२८ 


१३७०० 


९ ८ 


३ 


० ०७०० 


५६ 
५७ 


१२९ 


० ८८०० 


९९ 


४ 


१ २५०० 


५८ 


१३० 


६ १ ९ ०० 


१०० 


५ 


० ०४०० 


५ ९ 


१३१ 


१६२०० 


१०१ 


६ 


२७२०० 


६० 


१३२ 


१४१०० 


१०२ 


७ 


० ३३०० 


६१ 


१ २८०० 


१०३ 


८ 


१०७०० 


१३३ 
१३४ 


६२ 


५ ९ ३०० 


१०४ 


९ 


० ९ ४०० 


६३ 


१३५ 


१५३०० 


१०५ 


१० 


४७१०० 


६४ 


१३६ 


१८४०० 


१०६ 


११ 


४०७०० 


६५ 


२ ११०० 


१०७ 


१२ 


१३७ 
१३८ 


१२६०० 
१२६०० 


६६ 


१८२०० 


१०८ 


१३ 


६७ 


१३९ 


१० ९ 


१४ 


२३१०० 


१५८०० 
१२ १३०० 


६८ 


१४० 


११० 


१५ 


३२४०० 


६ ९ 


१४१ 


३०००० 


१११ 


१६ 


२ १००० 


७० 


१४२ 


० ९ ७०० 


११२ 


१७ 


४ ५१०० 


७१ 


१४३ 


१४२०० 


११३ 


१८ 


५५१०० 


७२ 


१४४ 


१२१०० 


११४ 


१ ९ 


० ९ ५०० 


७३ 


१४५ 


११५४०० 


११५ 


२० 


३५२०० 


७४ 


१४६ 


१३४०० 


११६ 


२१ 


१०१०० 


७५ 


१४७ 


१ ९ १०० 


११७ 


२२ 


१८२०० 


७६ 


१७७ 


५ ९ २०० 


११८ 


२३ 


१८२०० 


७७ 


१७८ 


१४३०० 


११ ९ 


२४ 


१० ९ ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ५-११ , २०१९ /भाद्रपद १४-२० , शके १ ९ ४१ 


११ 


अनुसूची- एक चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


अनुसूची -एक - चालू 

( ३) ( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


( ५ ) 
हे . आर 


१२० 


२५ 


१३२०० 


१६२ 


८६ 


१ १७०० 


१२१ 


२६ 


० ८२०० 


१६३ 


८७ 


५ ८२०० 


१२२ 


२७ 


० ८१०० 


१६४ 


८८ 


१ २१०० 


१२३ 


२८ 


१२१०० 


१६५ 


८ ९ 


० ९ ००० 


१२४ 


२ ९ 


१४८०० 


१६६ 


९ ० 


८ ८००० 


१२५ 


३० 


० ९ ४०० 


१६७ 


९ १ 


१३१०० 


१२६ 


३१ 


१२१०० 


१६८ 


९ २ 


० ४००० 


१२७ 


३२ 


१२१०० 


१६ ९ 


२६७०० 


९ ३ 
९ ४ 


१२८ 


३३ 


६५८०० 


१७० 


१८ ९ ०० 


१२ ९ 


३४ 


१७१ 


९ ५ 


२६८०० 


० ४३०० 
० ३८०० 


१३० 


३५ 


१७२ 


९ ६ 


५२१०० 


१३१ 


३६ 


१२१०० 


१७३ 


९ ७ 


० ९ २०० 


१३२ 


० ७६०० 


१७४ 


९ ८ 


४ ७८०० 


३७ 
३८ 


१३३ 


० ८७०० 


१७५ 


९९ 


१ ९ २०० 


१३४ 


३ ९ 


३ ७२०० 


१७६ 


१०० 


१ ९ ७०० 


१३५ 


४० 


४५८०० 


१७७ 


१०१ 


१०२०० 


१३६ 


४१ 


० ८३०० 


१७८ 


१०२ 


१०६०० 


१३७ 


४२ 


० ६५०० 


१७ ९ 


१०३ 


० ९ ६०० 


१३८ 


४३ 


१८० 


१०४ 


१ २००० 


३५४०० 
३३००० 


१३ ९ 


४४ 


१८१ 


१०५ 


३४२०० 


१४० 


४५ 


१५२०० 


१८२ 


१०६ 


० ८३०० 


१४१ 


४६ 


२२५०० 


१८३ 


१०७ 


२ ९ ००० 


१४२ 


४७ 


० २८०० 


१८४ 


१०८ 


१५५०० 


१४३ 


४८ 


३ १००० 


१८५ 


१० ९ 


१४७०० 


१४४ 


४ ९ 


० ०७०० 


१८६ 


११० 


५३३०० 


१४५ 


yo 


० २ ९ ०० 


१८७ 


१११ 


३ ७७०० 


१४६ 


७० 


३ १००० 


१८८ 


११२ 


७ ५८०० 


१४७ 


७१ 


१६२०० 


१८ ९ 


११३ 


० ७ ९ ०० 
१३१०० 


१४८ 


७२ 


२२३०० 


१ ९ ० 


११४ 


१४ ९ 


७३ 


० ७७०० 


१ ९ १ 


११५ 


३११०० 


७४ 


१७५०० 


१ ९ २ 


११६ 


२५८०० 


१५० 
१५१ 


७५ 


३६९ ०० 


१ ९ ३ 


११७ 


१ १७०० 


१५२ 


७६ 


१४२०० 


१ ९ ४ 


११८ 


१३९ ०० 


१५३ 


७७ 


१६१०० 


१ ९ ५ 


११९ 


१ ९ ८०० 


७८ 


१ ११०० 


१ ९ ६ 


१२० 


१ ९ ८०० 


१५४ 
१५५ 


७ ९ 


५७३०० 


१ ९ ७ 


१२१ 


० ७७०० 


१५६ 


८० 


१३१०० 


१ ९ ८ 


१२२ 


० ९ १०० 


१५७ 


८१ 


१२१०० 


१९९ 


१२३ 


१६२०० 


१५८ 


८२ 


१७१०० 


२०० 


१२४ 


१३५०० 


१५ ९ 


८३ 


२१३०० 


२०१ 


१२५ 


१६४०० 


१६० 


८४ 


० ८४०० 


२०२ 


१२६ 


१४८०० 


१६१ 


८५ 


१६२०० 


२०३ 


१२७ 


१३२०० 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११ , २०१९/ भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ 


अनुसूची -एक - चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


अनुसूची- एक - चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


( ५ ) 
हे . आर 


२०४ 


१२८ 


१४६०० 


२४६ 


१७५ 


० ८१०० 


२०५ 


१२ ९ 


१८६०० 


२४७ 


१७६ 


३५४०० 


२०६ 


१३० 


२०२०० 


२४८ 


१७७ 


० ३७०० 


२०७ 


१३१ 


१ २५०० 


२४ ९ 


१७८ 


० ४८०० 


२०८ 


१३२ 


१७६०० 


२५० 


१७ ९ 


० १३०० 


२० ९ 


१३३ 


० ७२०० 


२५१ 


१८० 


० १३०० 


२१० 


१८६८०० 


२५२ 


१८१ 


० ८७०० 


१३४ 
१३५ 


२११ 


८४१०० 


२५३ 


१८२ 


०६८०० 


२१२ 


१३६ 


२०८०० 


२५४ 


१८३ 


१३१०० 


२१३ 


१३७ 


१५१०० 


२५५ 


१८४ 


० ५००० 


२१४ 


१४२ 


३ २००० 


२५६ 


१८५ 


० ८२०० 


२१५ 


१४३ 


३३००० 


२५७ 


१८६ 


० ३१०० 


२१६ 


१४४ 


३ ७५०० 


२५८ 


१८७ 


० २४०० 


२१७ 


१४५ 


४३१०० 


२५ ९ 


१८८ 


०३००० 


२१८ 


१४६ 


२६० 


०३५०० 


४ ६४०० 
२४३०० 


१८ ९ 
१ ९ ० 


१४७ 


२६१ 


३३९ ०० 


२१९ 
२२० 


१४८ 


३३५०० 


२६२ 


१ ९ १ 


० ९ ००० 


२२१ 


१४ ९ 


१ २१०० 


२६३ 


१ ९ २ 


३७४०० 


२२२ 


१५० 


४४८०० 


२६४ 


१ ९ ३ 


६ ९ ५०० 


२२३ 


१५१ 


२४८०० 


२६५ 


१ ९ ४ 


१३८५०० 


२२४ 


१५२ 


८ ८००० 


२६६ 


१ ९ ५ 


७०९ ०० 


२२५ 


१५३ 


४ १२०० 


२६७ 


१ ९ ६ 


१८२०० 


२२६ 


१५४ 


२ ९९ ०० 


२६८ 


१ ९ ७ 


१० ७००० 


२२७ 


१५५ 


७ ९ ००० 


२६ ९ 


१ ९ ८ 


९ ४ ९ ०० 


२२८ 


१५६ 


१ २४०० 


२७० 


१९९ 


२ ७००० 


२२९ 


१५७ 


४ ४५०० 


२७१ 


२०० 


२ ५२०० 


२३० 


१५८ 


१३००० 


२७१ 


२०१ 


२४७ ९ ८ 


२३१ 


१५ ९ 


० ८००० 


२७३ 


२०२ 


१३९९ ४ 


२३२ 


१६० 


१६३०० 


२७४ 


२०५ 


० ३८ ९ ० 


२३३ 


१६१ 


० ८१०० 


२७५ 


२०६ 


० ० ९ ०० 


२३४ 


१६२ 


४ ६००० 


२७६ 


२०८ 


१ १८०० 


२३५ 


१६३ 


४४८०० 


२७७ 


२० ९ 


० १६७ ९ 


२३६ 


१६४ 


१२०८०० 


२७८ 


२११ 


४ १८०० 


२३७ 


१६५ 


० ८३०० 


२७ ९ 


० ४८२२ 


२१२ 
२१३ 


२३८ 


१२१०० 


२८० 


१६६ 
१६७ 


० ३३४२ 
०३०३३ 


१ १००० 


२८१ 


२१४ 


२३ ९ 
२४० 


१६८ 


० २६०० 


२८२ 


२१५ 


३५६०० 


२४१ 


१६ ९ 


० ४१०० 


२८३ 


२१६ 


७२३०० 


२४२ 


१७० 


१ ९९ ०० 


२८४ 


२१७ 


५२००० 


२४३ 


१७२ 


१४६०० 


२८५ 


२१८ 


२२९ ०० 


२४४ 


१७३ 


१४७०० 


२८६ 


२१ ९ 


१२१०० 


२४५ 


१७४ 


० २३०० 


२८७ 


२२० 


१६१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ५-११ , २०१९ /भाद्रपद १४-२० , शके १ ९ ४१ 


१३ 


अनुसूची- एक चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


अनुसूची -एक - चालू 

( ३) ( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


( ५ ) 
हे . आर 


२८८ 


२२१ 


० ९ २०० 


३३० 


४२ 


१ ११०० 


२८ ९ 


२२२ 


१ ९ ५०० 


३३१ 


४३ 


७६९ ०० 


२२३ 


० ८१०० 


३३२ 


४४ 


४ ७७०० 


२ ९ ० 
२ ९ १ 


२२४ 


५००८० 


३३३ 


४५ 


३८२०० 


२ ९ २ 


२२५ 


७ २००० 


३३४ 


४६ 


२१००० 


२२६ 


१७४०० 


३३५ 


४७ 


१०८०० 


२ ९ ३ 
२ ९ ४ 


२२७ 


०६९ ०० 


३३६ 


४८ 


३७१०० 


२ ९ ५ 


२२८ 


० ७३०० 


३३७ 


५१ 


१ १००० 


२९ ६ रिधोरा 


मालेगाव 


१ 


९ ९ ६०० 


३३८ 


५२ 


४४५०० 


२ ९ ७ 


१/१ 


१८२०० 


३३ ९ 


५३ 


४ ०५०० 


२ ९ ८ 


२ 


३६३०० 


३४० 


५४ 


९९००० 
३ ८ ९ ०० 


२ ९९ 


३ 


३२७०० 


३४१ 


५५ 


३०० 


४ 


१ १८७८ 


३४२ 


५ ९ 


३४८०० 


३०१ 


५ 


० ८५६१ 


३४३ 


६१ 


२ ९ ००० 


३०२ 


६ 


११ ०१५१ 


३४४ 


६२ 


३६४०० 


३०३ 


७ 


० ७७०० 


३४५ 


६३ 


१४२०० 


३०४ 


१० 


९ ३ ९ ०० 


३४६ 


६४ 


६३१०० 


११ 


०८१०० 


३४७ 


६५ 


० ९ ५०० 


३०५ 
३०६ 


१२ 


३ ८८६४ 


३४८ 


६६ 


१३४०० 


३०७ 


१३ 


२२८१३ 


३४ ९ 


६७ 


० ७००० 


३०८ 


१४ 


१५३७६ 


३५० 


६८ 


२६१०० 


१५ 


० ०५०० 


३५१ 


६ ९ 


३३५०० 


३० ९ 
३१० 


१८ 


१ १००० 


३५२ 


७० 


३३८०० 


३११ 


१ ९ 


४४३०० 


३५३ 


७१ 


१६२०० 


३१२ 


२० 


१८५५६ 


३५४ 


७२ 


४ ०५०० 


३१३ 


२१ 


३५५ 


७३ 


२ २२०० 
१४९ ०० 


२५१०० 
२३३०० 


३१४ 


२३ 


३५६ 


७४ 


३१५ 


२४ 


२०७०० 


३५७ 


७५ 


१६६०० 


३१६ 


२५ 


० ८२ ९ १ 


३५८ 


७६ 


३२८०० 


३१७ 


२ ९ 


० ७१०० 


३५ ९ 


७७ 


१ ९ २०० 


३१८ 


३० 


१६२०० 


७८ 


२०४०० 


३६० 
३६१ 


३१९ 


३१ 


१७२०० 


७ ९ 


३२४०० 


३२० 


३२ 


१८२०० 


३६२ 


८० 


१८५०० 


३२१ 


३३ 


१४४०० 


३६३ 


८१ 


२४८०० 


३२२ 


३४ 


१४४०० 


३६४ 


८२ 


३६ ९ ०० 


३२३ 


३५ 


४ ७१०० 


३६५ 


८३ 


५ ९ ३०० 


३२४ 


३६ 


१७६०० 


३६६ 


८४ 


१४ १२०० 


३२५ 


३७ 


५ ८३०० 


३६७ 


८५ 


३२३०० 


३२६ 


३८ 


३०५०० 


३६८ 


८६ 


३५००० 


३२७ 


३ ९ 


७६९ ०० 


३६ ९ 


८७ 


२०२०० 


३२८ 


४० 


६ ९ १०० 


३७० 


८८ 


२०२०० 


४१ 


० ५००० 


३७१ 


८ ९ 


१६२०० 


३२ ९ 
अ .- एक –४ ( १६४३) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११ , २०१९/ भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक - चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


अनुसूची - एक - चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


३७२ 


९ ० 


० ८१०० 


४१४ 


३५५ 


१६८०० 


२४६०० 


४१५ 


३५६ 


१७७०० 


३७३ 
३७४ सुकांडा 
३७५ 


९ १ 
३१५ 


मालेगाव 


२६८०० 


४१६ 


३५७ 


२ ९ ५०० 


३१६ 


२६९ ०० 


४१७ 


३५८ 


१२६०० 


३७६ 


३१७ 


२६९ ०० 


४१८ 


० ४३०० 


३५ ९ 
३६० 


३७७ 


३१८ 


५ ५७०० 


४१ ९ 


१५५०० 


३७८ 


३१ ९ 


५ ९ ३०० 


४२० 


३६१ 


१६२०० 
२६८०० 


३७ ९ 


३२० 


५३७०० 


४२१ 


३६२ 


३८० 


३२१ 


१५३०० 


४२२ 


३६३ 


१०५०० 


३८१ 


३२२ 


३ ९ ७०० 


४२३ 


३६४ 


१०४०० 


३८२ 


३२३ 


२२६०० 


४२४ 


३६७ 


१६२०० 


३८३ 


३२४ 


२२७०० 


४२५ 


३६८ 


४८२०० 


३२५ 


२८५६१ 


४२६ 


३६ ९ 


० ८२०० 


३८४ 
३८५ 


३२६ 


३०६६८ 


४२७ 


३७० 


२३७०० 


३८६ 
३८७ 


३२६/१ 
३२७ 


१५९ ३६ 
२ ९ ५०० 


४२८ 


३७१ 


४ १६०० 


४२ ९ 


३७२ 


१५२०० 


३८८ 


३२८ 


११५०० 


४३० 


३७३ 


१ १६०० 


२३९ २७ 


४३१ 


३७४ 


२८५०० 


३८ ९ 
३ ९ ० 
३ ९ १ 


३२ ९ 
३३० 


० ६६०० 


४३२ 


३७५ 


१२१०० 


३३१ 


१०४०० 


४३३ 


३७६ 


१ २६०० 


३ ९ २ 


३३२ 


१६२०० 


४३४ 


३७७ 


१ ९ ३०० 


३ ९ ३ 


३३४ 


२२५०० 


४३५ 


३७८ 


२ ७७०० 


३ ९ ४ 


३३५ 


२ १८०० 


४३६ 


२१८०० 


३७ ९ 
३८० 


३ ९ ५ 


३३६ 


१६७०० 


४३७ 


२१९ ०० 


३ ९ ६ 


३३७ 


४ १८०० 


४३८ 


३८१ 


१८००० 


३ ९ ७ 


३३८ 


० ७१०० 


४३ ९ 


३८२ 


० ५७०० 


३ ९ ८ 


३३ ९ 


१ १२०० 


४४० 


३८३ 


० ०६०० 


३ ९९ 


३४० 


६०८०० 


४४१ 


० १३०० 


३८७ 
३८८ 


४०० 


३४१ 


८३१०० 


४४२ 


१ ९ १०० 


४०१ 


३४२ 


२०००० 


४४३ 


१ १००० 


४०२ 


२२२०० 


४४४ 


३८ ९ 
३ ९ ० 
३ ९ १ 


३४३ 
३४४ 


११६५० 


४०३ 


१ २००० 


४४५ 


१४७०० 


४०४ 


१ २००० 


४४६ 


३ ९ २ 


१ १८०० 


४०५ 


३४५ 
३४६ 
३४७ 


१ २००० 


४४७ 


३ ९ ३ 


१६२०० 


४०६ 


१२००० 


४४८ 


३ ९ ४ 


४०७ 


३४८ 


१२१०० 


४४ ९ 


३ ९ ५ 


२ ० ९ ०० 
३ ९ ८८८ 
४५३०० 


४०८ 


३४ ९ 


० ३००० 


४५० 


३ ९ ६ 


४० ९ 


३५० 


१०००० 


४५१ 


२३३४५० 


३ ९ ७ 
३ ९ ८ 


४१० 


० ९ ७०० 
१३३०० 


४५२ 


० ८५६८ 


३५१ 
३५२ 
३५३ 


४११ 


४५३ 


३ ९९ 


० ५ ९ ०० 


४१२ 


०८ ९ ०० 


४५४ 


४०० 


०६९ ७० 
० ३४०० 


४१३ 


३५४ 


१ १५०० 


४५५ 


४०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ५-११ , २०१९ /भाद्रपद १४-२० , शके १ ९ ४१ 


१५ 


अनुसूची- एक चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


अनुसूची -एक - चालू 

( ३) ( ४ ) 


( १) 


( २ ) 


( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


हे . आर 


४५६ 


४०२ 


४ ९ ६ 


० ४२ ९ ० 


४४२ 
४४३ 


४५७ 


४०३ 


० ८२११ 


७६६०० 
१६००० 
१६२०० 
० ८१०० 


४४४ 


४५८ 


४०४ 


१८७०० 


४४५ 


४५ ९ 


४०५ 


० ५८०८ 


४४६ 


४६० 


४०६ 


० ७७०० 


४४७ 


४६१ 


४०७ 


३६४०० 
३५४०० 
३०३०० 
२२७०० 


२५२०० 


४४८ 


४६२ 


४०८ 


० ३३५७ 


४६३ 


४० ९ 


० ८६४६ 


४ ९ ७ 
४ ९ ८ 
४ ९९ 
५०० 
५०१ 
५०२ 
५०३ 
५०४ 
५०५ 
५०६ 
५०७ 
५०८ 
५० ९ 
५१० 
५११ 


१२१०० 


४६४ 


४१० 


२ १४३६ 


४४ ९ 
४५० 
४५१ 
४५२ 
४५३ 
४५४ 


४६५ 


४११ 


० ४०३७ 


१६७०० 
० ८३०० 
१८२०० 


४६६ 


४१२ 


२३०२८ 


२४४०० 


४६७ 


४१३ 


५ २००० 


४ ७००० 


४६८ 


४१४ 


३२९ ०० 


४५५ 
४५६ 
४५७ 


४६ ९ 


४१५ 


२४००० 


१५१०० 
१३१०० 


४७० 


४१६ 


१६२०० 


५१२ 


१०२०० 


४७१ 


४१७ 


१५००० 


५१३ 


० ८१०० 


४७२ 


४१८ 


१६२०० 


४५८ 
४५ ९ 
४६० 
४६१ 
४६२ 


०८१०० 


४७३ 


४१ ९ 


५१४ 
५१५ 
५१६ 


२३२०० 


१०१०० 


१०१०० 


४७४ 


४२० 


०६३२२ 


४७५ 


४२१ 


१४२७६ 


४६३ 
४६४ 


७ ४३०० 
२२७०० 


४७६ 


४२२ 


२१९ ४० 


२०८०० 


४६५ 
४६६ 


४७७ 


४२३ 


५१७ 
५१८ 
५१९ 
५२० 
५२१ 
५२२ वारंगी 
५२३ 


१ ११०० 


१ ९ ००० 


४७८ 


४२४ 


१८००० 


४६७ 


मालेगाव 


११ 


१६५०० 
१७३०० 
२ १७१७ 


४७ ९ 


४२५ 


० ८३०० 


४८० 


४२६ 


१०००० 


१२ 
१३ 


४८१ 


४२७ 


३४८०० 


६३६ ९ ८ 
२ ७४०० 


१४ 


५२४ 
५२५ 
५२६ 
५२७ 


४८२ 


४२८ 


१६२०० 


१५ 
१६ 


४८३ 


४२ ९ 


१६२०० 


३२७६२ 
६८३४२ 
९ १५०० 


४८४ 


४३० 


९ २८०० 


५२८ 


१७ 


१८ 


७७१०० 


४८५ 


४३१ 


११३००० 


१ ९ 


४८६ 


४३२ 


४४७०० 


२० 


४८७ 


४३३ 


४ ८७०० 


२१ 


४८८ 


४३४ 


१४ ९ १०० 


४८ ९ 


४३५ 


१० ३२०० 


२२ 
२३ 
२४ 


५२ ९ 
५३० 
५३१ 
५३२ 
५३३ 
५३४ 
५३५ 
५३६ 
५३७ 
५३८ 
५३ ९ 
५४० 
५४१ 


४३६ 


४ ९ ० 


१५९ ०० 


३० ९ ०० 
१५३०० 
५३४०० 
० ९ ७०० 
० ५२०० 
२११०० 
४२१०० 
१७६०० 
२०५०० 
२०१०० 
२ ९ ५०० 
० ८८०० 


२५ 


४ ९ १ 


४३७ 


१६२०० 


२६ 


४ ९ २ 


४३८ 


३७९ ०० 


२७ 


४ ९ ३ 


४३ ९ 


२२७०० 


४ ९ ४ 


४४० 


१२१०० 


२८ 
२ ९ 
३० 


४ ९ ५ 


४४१ 


३५५०० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ५-११ , २०१९/ भाद्रपद १४-२० , शके १९ ४१ 


अनुसूची -एक - चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


अनुसूची - एक - चालू 

( ३ ) ( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ५ ) 
हे . आर 


( ५ ) 
हे . आर 


० ८७०० 


५८८ 


९ ५ 


० ७४०० 


१८४०० 


३८२०० 


१ १४०० 


५८ ९ 
५ ९ ० 
५ ९ १ 
५ ९ २ 
५ ९ ३ 
५ ९ ४ 


९ ६ 
९ ७ 
९ ८ 
९९ 
१०३ 


३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३ ९ 
४० 
४१ 
४२ 
४३ 
४४ 
४५ 
४६ 


१०४ 


० ९ ००० 
११३७०० 
९ ५ ९ ०० 
० २१०० 
० २००० 
७ ९ १०० 
१८३७३ 
१७४०७ 


१५५०० 
१२१०० 
६७००० 
३८४०० 
३८४०० 
३०००० 
३२५०० 
६२६०० 
२४८०० 
३३३०० 
१०६०० 
४३१०० 
१३३०० 
१०२०० 


५ ९ ५ 
५ ९ ६ 
५ ९ ७ 
५ ९ ८ 
५ ९९ 


१०५ 
१०६ 
१०७ 


१०८ 


१२२ 


१२३ 


६०० 
६०१ 


१२४ 


६०२ 


४२८२४ 

५ २२०० 
६२३९ ६ 
० ५६४७ 
० ५४ ९ ६ 
० ४७ ९ ८ 
० ४२२८ 
० ३८७० 
० ३८२८ 


१२५ 
१२६ 
१२७ 


४७ 


४८ 


१०००० 


१०००० 


१२८ 


६०३ 
६०४ 
६०५ 
६०६ 
६०७ 
६०८ 


१२ ९ 


५४२ 
५४३ 
५४४ 
५४५ 
५४६ 
५४७ 
५४८ 
५४ ९ 
५५० 
५५१ 
५५२ 
५५३ 
५५४ 
५५५ 
५५६ 
५५७ 
५५८ 
५५ ९ 
५६० 
५६१ 
५६२ 
५६३ 
५६४ 
५६५ 
५६६ 
५६७ 
५६८ 
५६९ 
५७० 
५७१ 
५७२ 
५७३ 
५७४ 
५७५ 
५७६ 
५७७ 
५७८ 
५७ ९ 
५८० 
५८१ 
५८२ 
५८३ 
५८४ 
५८५ 
५८६ 
५८७ 


६० ९ 
६१० 
६११ 
६१२ 


१३० 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 


० ४ ९ १ ९ 
० ४२६७ 
० ४४१ ९ 
० ४२ ९ ४ 
००२९ १ 
१७६७ ९ 
२०० ९९ 
४ ३७५३ 
२० ९९ ५ 
१६९ ०० 


६१३ 


६१४ 


१३८ 


३६९ ०० 
२४७०० 
१ ९९ ०० 
० ९ ६०० 
० १००० 
१ ९९ ०० 
१२१०० 
१२१०० 
१४२०० 
३४५०० 
२४३०० 
१८२०० 
१८२०० 
२४३०० 
१ ९९ ०० 
२२७०० 
७२८०० 
० १८०० 
० २१०० 
१४३०० 
० ७७०० 


१३९ 


६१५ 
६१६ 


१४० 


६१७ 


१४१ 


४ ९ 
५० 
५१ 
५२ 
५३ 
५४ 
५५ 
५६ 
५७ 
५८ 
५ ९ 
६० 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
६८ 
६ ९ 
७० 
७१ 
७२ 
७३ 
९ २ 
९ ३ 
९ ४ 


० १४०० 


अनुसूची-दोन 
प्रयोजन : नविन नगराचा विकास करणे . 

अनुसूची-तीन 
महाराष्ट्र शासन , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , शासन निर्णय 

क्रमांक खाक्षेस २०१६ -प्र.क्र .२५१ - रस्ते -८ , 
दिनांक ५ जुलै २०१६ यात नमूद केल्यानुसार . 


० ८४०० 


०५३०० 
१३७०० 
१ ३७०० 
१३८०० 
० १८०० 


वाशीम : 


प्रकाश राऊत , 
सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, 


दिनांक २६ ऑगस्ट २०१९ . 


वाशीम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


